उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना सन 
२०१९-२० साठी निधी वितरित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा - 
१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०११/प्र.क्र.४४/११/का-६, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११. 
२. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रंमाक. अविवि-२०१९/४१४/प्र. क्र. ९४/का-६, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०. 
३. शासन निर्णय क्रमांक अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९/४९४/प्र. क्र. ९४/का-६, 
दिनांक १४ जुलै २०२०. 
४. शासन निर्णय क्रमांक अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९/४९४/प्र. क्र. ९४/का-६, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२०. 
५. शासन निर्णय क्रमांक अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९/४९४/प्र. क्र. ९४/का-६, 
दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२१. 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ / डी. बी. टी. / शा. पत्र / (एस. 
जी. एस) / २०२० / ३७२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती 
योजनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन अनुक्रमांक २, ३, ४ व ५ येथील शासन निर्णयांन्वये सदर योजनेंतर्गत योजनेचे नोडल अधिकारी 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई; यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अनुक्रमे 
रुपये. ३७,५२,४०,६५५/-, रूपये १०,२१,५०,३३१/-, १,०५,९७,३९९/- आणि रूपये ३७,४५,५५४ असे एकूण रुपये 
४९,१७,३३,९३९/- (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास कोटी सतरा लाख, तेहतीस हजार Awal एकोणचाळीस waa) 
इतका निधी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्ती वाटपाकरीता सन २०१९- 
२० आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध करुन देण्यात आला. आता तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० च्याच 
उर्वरीत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटपाकरीता रुपये २१,५५,२४४/- (अक्षरी रुपये एकवीस लाख, पंचावन्न हजार, 
दोनशे चव्वेचाळीस फक्त) इतका निधी, तसेच सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीताच्या शिष्यवृती वाटपासाठी 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वाटप केलेल्या एकूण शिष्यवृती रकमेच्या एक टक्का इतकी रक्कम प्रशासकीय खर्च 
म्हणून उपलब्ध करुन देण्याची त्यांनी विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 


शासन निर्णय :- 

“उच्च व्यावसायिक शिक्षण व बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक 
विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना”, यासाठी सहायक अनुदान (२२३५ ए ३३८) या लेखाशीर्षाखाली, सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षाकरिता, रुपये 920.00 कोटी (अक्षरी रुपये एकशे वीस कोटी फक्त) इतकी मूळ अर्थसंकल्पीय 
तरतूद मंजूर आहे. सदर रकमेतून संदर्भाधीन अनुक्रमांक ३, ४ व ५ येथील शासन निर्णयांन्वये एकूण रुपये १२.१० 
कोटी इतकी रक्‍कम सन २०२०-२१ या अधिक वर्षात वितरीत करण्यात आलेली आहे. 

२. आता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र, राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ६ येथील दिनांक २७ 
नोव्हेंबर २०२० च्या पत्रान्वये, सन २०१९-२० च्या शिष्यवृती वाटपासाठी आणखी वाढीव विद्यार्थ्यांकरीता रुपये 
२१,५५,२४४/- (अक्षरी रुपये एकवीस लाख, पंचावन्न हजार Gal चव्वेचाळीस फक्त) इतका निधी आवश्‍यक असल्याचे, 
त्याचप्रमाणे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये संचालक, तंत्रशिक्षण यांना वितरीत 
करण्यात आलेल्या एकूण शिष्यवृती रकमेसह एकूण रक्‍कम रुपये ४९,३८,८९,१८३/-च्या एक टक्का रक्‍कम 
म्हणजेच रुपये ४९,३८,८९२/- (अक्षरी रूपये एकोणपन्नास लाख, ASIANA हजार, Bisa ब्याण्णव फक्त) इतकी 
रक्कम त्यांना प्रशासकीय खर्च म्हणून अनुज्ञेय आहे. मात्र सद्य:स्थितीत वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९ / 
२०२१/ व्यय १ , दिनांक १२ जानेवारी २०२१ अन्वये निधी वितरीत करताना प्रशासकीय खर्चास दर्शविलेली अमान्यता 
विचारात घेता तंत्रशिक्षण संचाळनालय यांना त्यांच्याकडील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती वाटपासाठी फक्त आवश्यक 
असलेली एकूण रक्‍कम रुपये २१,५५,२४४/- (अक्षरी एकवीस लाख, पंचावन्ना हजार दोनशे चव्वेचाळीस फक्त) याद्वारे 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सन २०१९-२० या वर्षातील शिष्यवृतीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृती मंजूर करण्यासाठी सदर रक्कम तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या स्वाधीन करण्यात येत असून, याकरिता 
संबंधित समन्वय अधिकारी हे आहरण संवितरण अधिकारी आणि त्यांचे संचालक हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
काम पाहतील. सदर शिष्यवृती वाटप त्वरीत करावयाचे असल्यामुळे या निधीचे मासिक खर्च विवरणपत्र देण्याचा 
प्रश्न See नाही. 

४. असेही की, सन २०१८-१९ साठीच्या शिष्यवृतीसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून काही रक्‍कम 
शिल्लक असल्यास आणि आवऱ्यक असल्यास या सन २०१९-२० मधील शिष्यवृतीसाठी तो वापरण्यास, तसेच 
प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून काही निधी शिल्लक राहील्यास या वर्षीच्या 
म्हणजेच सन २०२०-२१ मधील शिष्यवृतीसाठी नंतर सदर निधी वापरण्यासही याद्वारे अनुमती देण्यात येत आहे. 
उपरोल्लेखित ळेखानुदानाच्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहीत कालावधीत सादर 
करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व निर्देश / नियम / शासन निर्णय / 
आदेशा आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या निरीक्षणाचे 
पालन करण्यात यावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र 
२०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ / विनियम, भाग-२ दिनांक १५ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८ / १४७१, दिनांक ८ जानेवारी 
२०२१ आणि वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९ / २०२१ / व्यय-१ दिनांक १२ जानेवारी २०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 


द. सदर शासन निर्णयान्वये वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०२० / प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दिनांक ४ 
मे २०२० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे त्यात देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन प्रस्तुत शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२०) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-३३८) ३४ 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१६१६५७५८०९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Sandesh Chhabu BIE CIN Ecco veonrtbnt Gk Mahaeachen Bucilogeky 


Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1 084d5d608a86e99 
Ta d V | 3f8ac0fa02331b77751, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2021.02.16 17:35:49 +05'30° 


(सं.छ. तडवी) 

सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१३. महालेखापाल १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
१७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१८.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१९. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


०८ 40 A -O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


